पदोन्नती 

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप विभागीय 
अधिकारी (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती - - - 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन Bea, क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७ /सेवा-२ 
हुतात्मा राजगुरु मार्ग, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: ०३.१२.२०२१ 


वाचा- शासन आदेशा, सा.बां.वि., क्र.पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७३/सेवा-२, दि.१२.११.२०२० 
शासन आदेशा 

प्रस्तुत आदेशान्वये सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीतील सोबतच्या परिशिष्ट “अ” व “ब” 
मधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
सेवा, गट-अ मधीळ उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर वेतनस्तर एस-२० रु.५६,१००- 
१,७७,६०० या वेतनश्रेणीत या आदेशान्वये जेष्ठतेनुसार, अनुक्रमे तात्पुरत्या स्वरुपात व तदर्थ 
पदोन्नती देण्यात येत असून पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना परिशिष्ट “अ” व “ब” मध्ये त्यांच्या 
नावांसमोर दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


२. परिशिष्ट “अ” मधील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या या तात्पुरत्या स्वरूपात नियमित पदोन्नत्या 
आहेत. 


३. परिशिष्ट “ब” मधील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या या सरळसेवा कोटयातील रिक्त पदांवर तदर्थ 
११ महिन्यांकरिता अथवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत 
असेल. सदर तदर्थ पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसुचीतीळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व 
सेवाजेष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


४. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना पुढील अटींच्या अधिन राहून उप विभागीय अधिकारी 
(स्थापत्य) पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


(१) पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाजेष्ठतेनुसार 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या 
अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


(२) सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या या रिट पिटीशन स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन 
स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या 
निर्णयानुसार सदर रिट याचिकेत होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील. 


(३) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


(४ सदर पदोन्नती आदेशातील जे अधिकारी पदोन्नती नाकारतील त्यांच्याबाबतीत सा.प्र.वि., 
शासन निर्णय दि.१२.९.२०१६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


५. उपरोक्त नमूद अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील 
नियम ८ व १० खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित/ न्यायालयीन प्रकरण/॥३ दाखल 
नसल्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर पदोन्नतीचे आदेडा निर्गमित करण्यात येत आहेत. तथापि, 
यापैकी एखादया अभियंत्याच्या विरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/न्यायालयीन 
प्रकरण/॥ दाखल असल्यास त्यांच्याबाबतीत हे आदेश आपोआप रद्द होतील. 


६. सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील अ.क्र.२४८,२४९,२५०,२५१,२५२,२५३,२५४, २५५ व २५६ 
येथील अभियंत्यांना दिव्यांग प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
सोबतच्या परिशिष्ट “ब” मधील अ.क्र. ५९ व go येथील अभियंत्यांना दिव्यांग प्रवर्गासाठी आरक्षित 
असलेल्या पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


७. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांना अशी विनंती करण्यात 


पदोन्नतीच्या आदेशानुसार तात्काळ कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कमीतकमी 
पदग्रहण अवधी घेऊन रजेवर न जाता रुजू होण्याचे आदेश द्यावेत. 


८. संबंधित कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांनी पदोन्नतीने पदस्थापना केलेल्या पदावर या 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत रूजू व्हावे, अन्यथा सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना 
दि.१४.७.२०२१ नुसार संबंधित कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्यदिन 
(dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत 
बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र 
ठरतील. 


९. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांना कळविण्यात येते की, 
पदोन्नत अभियंते १ महिन्याच्या आत रुजू न झाल्यास परि.८ मध्ये नमूद केल्यानुसार शासन स्तरावर 
पुढील कार्यवाही करण्यासाठी अशा अधिकाऱ्यांची नावे शासनास कळवावीत. 

qo. सदर पदोन्नती आदेशान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आस्थापनेवरील पदावर 
पदस्थापना दर्शविलेले अधिकारी वगळून, अन्य ठिकाणी पदस्थापना दर्शविलेली पदे प्रतिनियुक्‍तीची 
पदे आहेत. सदर नियुक्ती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिच्छेद दोन मध्ये 
विहीत केलेल्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


११. यापूर्वी सन २०१९-२० च्या निवडसुचीतील १४१ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना उप विभागीय 
अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर पदस्थापनेशिवाय तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत दि.१२.११.२०२० 


पृष्ठ २१ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


सोबत:- 


प्रत, 


Cc 4N A -O 


रोजी आदेडशा निर्गमित करण्यात आले होते. मा.उच्च न्यायालयाचे दि.२२.७.२०२१ चे आदेश तसेच 
दि.५.७.२०२१ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी व सा.प्रवि.दि.२३.७७.२०२१ च्या पत्रामधील सुचना 
विचारात घेता, सा.बां.वि.,शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७३/सेवा-२, दि.१२.११.२०२० 
अन्वये तात्पुरती पदोन्नती देण्यात आलेल्या १४१ अभियंत्यांपैकी सेवानिवृत्त अभियंते वगळता उर्वरित 
अभियंत्यांचे पदोन्नतीचे आदेश रद्दबाबदल करून प्रस्तुत आदेशा प्रस्तुत आदेशा निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या तात्पुरत्या पदोन्नत्या नियमित 
करताना (Regular date of promotion) SAT अनुज्ञेय होणारा सेवा ज्येष्ठतेचा दिनांक देण्यात 
येईल. 
१२. सदर शासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०३१५५६२५९६१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Patil Swati Sachin 
(स्वा.स.पाटील) 
परिशिष्ट- “अ” व परिशिष्ट- “ब” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां), कोकण भवन, मुंबई 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 


. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


८. सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 


र्‌. 


१०, 
११: 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई 
मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१२. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


43: 


मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१४. मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१६. 
१७. 


१८. 
१९. 


सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
परिशिष्ट “अ” व “ब”मध्ये नमूद सर्व पदोन्नत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना संबंधित मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांचेमार्फत. 
कार्यासन सेवा-३, प्रशा-२/आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

पृष्ठ २१ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा क्र. पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ दि.०३.१२.२०२१ सोबतचे 


परिशिष्ट- “अ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) | प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूली विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 
१. | गिरीशचंद्र कालिदास खुला पुणे उप अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण 
देशपांडे मंडळ, पुणे जि.पुणे 
२. । अशोक रामजी घडले अ. ज. कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई 
(सा.बां) विभाग, अंधेरी, मुंबई 
३. | शरद आत्माराम म्हस्के इ.मा.व अमरावती सा.बां. उप विभाग, मेहकर जि.बुलडाणा 
४. | नेमिनाथ उत्तमराव जेन इ.मा.व औरंगाबाद रा.म. उप विभाग क्र.३, औरंगाबाद 
जि.औरंगाबाद 
५. | एस.बी. तडखळकर खुला औरंगाबाद सा.बां.उप विभाग, देवणी, जि. लातूर 
६. | मोहन शिवाजीराव पाटील | खुला पुणे सा.बां.उप विभाग, पळूस, जि. सांगली 
७. | सतीडा प्र. Jes खुला पुणे सा.बां.उप विभाग, आटपाडी, जि.सांगली 
८. | संजय नारायणराव नेमाने | इ.मा.व अमरावती जागतिक बँक प्रकल्प उप विभाग, 
अकोला जि.अकोला 
९. | अभय सुधाकर महाजन इ.मा.व. नागपूर जि.प. (बांध) उप विभाग, तुमसर 
जि.भंडारा 
qo, | एम.डी. देशपांडे खुला कोकण-२ मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र.३, ठाणे 
जि.ठाणे 
११. | सुरेश गोरेलाल लाचुरे इ.मा.व. अमरावती उप कार्यकारी अभियंता, जि.प. (बांध.) 
विभाग, अमरावती जि.अमरावती 
१२. | एस.जे. बोराळकर खुला अमरावती उप कार्यकारी अभियंता,जागतिक बॅक 
प्रकल्प विभाग, अकोला जि.अकोला 
१३. | मंजिरी मिलिद ara खुला अमरावती उप कार्यकारी अभियंता, जि.प. (बांध.) 
विभाग, अकोला जि.अकोला 
१४. | महेंद्र बकारामजी srs । इ.मा.व. नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, जि.प.(बांध.) 
विभाग, नागपूर जि.नागपूर 
१५. | व्ही.एस. तिवारी खुला अमरावती उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, 
वाशिम, जि.वाशिम 
१६. | लिलेद्रकुमार दुबे खुला नागपूर जि.प. (बांध.) उप विभाग, आमगांव 
जि.गोंदिया 
१७. | सुब्रतोचंद्र रविंद्रनाथ खुला नागपूर सा.बां. उप विभाग, गोरेगांव, जि.गोदिया 
सरकार 
१८. | राजेंद्र वसंतराव आचार्य खुला नागपूर सा.बां. उप विभाग क्र.१, वर्धा जि.वर्धा 


पृष्ठ २१ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) | प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूली विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 
१९. | संजय मोरेश्वराव गोडबोले | इ.मा.व. नागपूर सामान्य रुग्णालय बांधकाम उप विभाग 
(मेयो), नागपूर जि.नागपूर 
२०. | एन.पी. देव खुला नागपूर उप अभियंता, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा. 
वि. कार्यालय, नागपूर जि.नागपूर 
२१. | अजय वसंतराव देशपांडे । खुला नागपूर उप अभियंता ,मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा. 
वि कार्यालय, नागपूर जि.नागपूर 
२२. | प्रदिप केशवराव चेपे खुला नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत 
घटक वैद्यकीय (सा.बां) विभाग, नागपूर 
जि.नागपूर 
२३. | हनमंत गोविदराव उमरेकर | खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, जितूर, जि. परभणी 
२४. | रऊफअब्दुल करीम खुला औरंगाबाद सा.बां. (वि.प्र, उप विभाग, अंबाजोगाई 
गुडवाले जि.बीड 
२५. | भास्कर बापुराव खोसे खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, घनसांवगी, 
जि. जालना 
२६. | रमेशवे. हत्ते खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, अहमदपूर, जि.लातूर 
२७. । विश्वंभर रामजी नरवाडे खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग इमारती, हिगोली जि. 
हिंगोली 
२८. । दत्तात्रय हरीभाऊ बांगर भ.ज.ड नाशिक मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र.१, अहमदनगर 
जि.अमहमदनगर 
२९. | किशोर.एस.पाटील खुला औरंगाबाद सा.बां. वि.प्र. (इमारती) उप विभाग, 
उस्मानाबाद जि. उस्मानाबाद 
३०. | प्रकाश दि.मोरे खुला औरंगाबाद श्री. मोरे यांचे पदस्थापनेचे आदेश 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
३१. | श्रीम.अनिता आर. जोशी  । खुला औरंगाबाद सा.बां. (इमारत) उप विभाग क्र.२, लातूर 
(अनिता बी. पाटील) जि.लातूर 
३२. | शशिकांत शा. मरपल्लीकर अ. जा. औरंगाबाद सा.बां.उप विभाग (वि.प्र. गंगापूर, 
जि. औरंगाबाद 
33. | दिलीप सोपानराव कांबळे | अ.जा. औरंगाबाद सा.बां. दक्षिण उप विभाग, औरंगाबाद, 
जि.औरंगाबाद 
38. | अनिल ए. पनाड अ. जा. कोकण-२ इमारती बांधकाम उप विभाग क्र.४, 
अंधेरी, मुंबई 
३५. | एस.आर. सकवार अनु. जाती | कोकण-२ उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
३६. | डी.एम. कोलते खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, खुलताबाद, 
जि. औरंगाबाद 


पृष्ठ २१ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) | प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूली विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 
३७. | अनिल रामचंद्र राठोड वि.जा.-अ | अमरावती सा.बां. उप विभाग, दिग्रस, 
जि. यवतमाळ 
३८. | शाहाजी हिंदूराव कांबळे अ. जा. कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, बहुमजली 
इमारती बांधकाम विभाग, कुर्ला, मुंबई 
३९. | ए.एस. विरगांवकर (आवाड) | अ. जा. औरंगाबाद जि.प. (बांध) उप विभाग, वैजापूर, 
जि. औरंगाबाद 
vo. | बी.एम. राजपूत वि.जा.अ  । औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, पाटोदा, 
जि. बीड 
४१. | ए.यु. आठवले अनु. जाती । औरंगाबाद कार्यासन अधिकारी, दक्षता-२, दक्षता व 
गुण नियंत्रण विभाग, नांदेड, जि.नांदेड 
४२. | जरीचंद एस. सावंत अ. जा. कोकण-१ रोहयो उप विभाग, चिपळूण, 
जि.रत्नागिरी 
४३. | आर.एस. कोळ्ळे अ. जा. औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग क्र.१, निलंगा, 
जि.लातूर 
४४. | एम.एस. बनसोडे अ.जा. औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, कन्नड 
जि.औरंगाबाद 
४५. | निशिकांत मन्मथ पायाळ | St. OT. पुणे सा.बां. उप विभाग राजभवन, पुणे जि.पुणे 
४६. | दिलीप गणपतराव खुला औरंगाबाद उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
मनुरकर योजना, नांदेड, जि.नांदेड 
४७. | माधव सुर्याजीराव देहामुख । खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, हिंगोली जि.हिगोळी 
४८. | एस.बी. घरत खुला कोकण-२ एकात्मिकृत घटक (सा.बां) उप विभाग 
क्र.२, मुंबई 
४९. | प्रशांतकुमार तुलाराम अ. जा. कोकण-२ सा.बां.विभाग क्र.२, शहापूर, जि.ठाणे 
मानकर 
५०. | एस.व्ही. मेश्राम अ. जा. अमरावती सा.बां. उप विभाग, पांढरकवडा, 
जि.यवतमाळ 
५१. | कानिफनाथ सिताराम तांबे | अ.जा. कोकण-२ बहुमजली इमारत बांधकाम उप विभाग 
क्र.१, तुर्भे, नवी मुंबई 
५२. | एस.एम. उरगुंडे अ.जा. औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, उदगीर 
जि.लातूर 
५३. | भगवान भाऊराव निवारे । खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, मंठा, जि.जालना 
५४. | ज्ञानेश्वर रामलिंग कदम । खुला औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, बांधकाम 


विभाग, उस्मानाबाद जि.उस्मानाबाद 


पृष्ठ २१ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) । प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूली विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 
५५. | बी.एन. काबरे वि.जा.-अ । अमरावती सा.बां. उप विभाग, देऊळगांव राजा , 
जि.बुलडाणा 
५६. | राजकुमार तुळशिराम इ.मा.व. औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, फुलंब्री, 
हेलाले जि.औरंगाबाद 
५७. | देविदास भानुदास मुळे इ.मा.व. पुणे सा.बां. वैद्यकीय उप विभाग, पुणे, जि.पुणे 
५८. | धनंजय सुरेशराव चव्हाण । खुला अमरावती जि.प. (बांध.) उप विभाग, पांढरकवडा 
जि.यवतमाळ 
५९. | प्रविण राजाराम आहिरे अ.जा. नाशिक उप कार्यकारी अभियंता, रो.ह.यो. 
(सा.बां) विभाग, धुळे, जि.धुळे 
go. | बी.बी. जायभाये भ.ज.-ड औरंगाबाद जागतिक बॅक प्रकल्प उप विभाग क्र.२, 
औरंगाबाद, जि.औरंगाबाद 
६१. । अजय दौलत जाधव खुला कोकण-१ सा.बां. उप विभाग, डहाणू, जि.पालघर 
६२. | अनिलरा.पाबळे खुला नाशिक जागतिक बॅक उप विभाग क्र.२, 
अहमदनगर, जि.अहमदनगर 
६३. | नरेंद्र पं. महाले इ.मा.व. कोकण-१ जि.प. (बांध.) उप विभाग, देवगड 
जि.सिंधूदूर्ग 
६४. | रामदास हाबा डोंगरेज अ. जा. नाशिक जि.प. (बांध.) उप विभाग, नांदगांव 
जि.नाशिक 
६५. | मिलिद ग. कदम अ. जा. कोकण-२ जि.प. (बांध.) उप विभाग, अलिबाग 
जि.रायगड 
६६. | धमेद्र भिवसन झाल्टे अ. जा. नाशिक श्री.झाल्टे यांचे पदस्थापनेचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
६७. | संजय साहेबराव देवरे इ.मा.व. नाशिक जि.प. (बांध) उप विभाग क्र.१, धुळे, 
जि.धुळे 
६८. | संजय गजमल सूर्यवंशी अ.ज. नाशिक सा.बां. उप विभाग, दोडाईचा, 
जि.धुळे 
६९. | पी.के. पवार खुला पुणे जि.प. (बांध.) उप विभाग, कराड, 
जि.सातारा 
७०. | राजेड़ा अर्जुन गावित अ. ज. नाशिक जि.प. (बांध.) उप विभाग, शिंदखेडा 
जि.धुळे 
७१. | प्रकाशा विश्वासराव कदम । खुला पुणे मार्ग प्रकल्प उप विभाग, गडहिग्लज, 
जि.कोल्हापूर 
७२. | एस.एम. जगताप अ.ज. नाशिक सा.बां. उप विभाग क्र.१, तळोदा 
जि.नंदूरबार 
७३. | बाबुराव कडू महाडिक खुला नाशिक बांधकाम उप विभाग, अहमदनगर, 


जि.अहमदनगर 


पृष्ठ २१ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) | प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूली विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 

७४. | दत्तात्रय संभाजी काटकर =| खुला पुणे श्री. काटकर यांच्या पदस्थापनेचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

७५. | दुर्गादास बाबुराव कुलकणी | खुला पुणे प्रकल्प उप विभाग क्र.२, पुणे, जि.पुणे 

७६. | व्ही.एम.बडे भ.ज. (ड) । नाशिक सा.बां. उप विभाग, पाथर्डी 
जि.अहमदनगर 

७७. | शिवकुमार आणेप्पा भाये । इ.मा.व. औरंगाबाद उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजना, हिंगोली जि. हिंगोला 

७८. | सुरेश दिनकरराव डावकर | खुला कोकण-२ पश्चिम सा.बां. उप विभाग, मुंबई 

७९. | बालाजी मुंजाजीराव पवार | खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, गंगाखेड जि.परभणी 

८०. | बालाजी मारोतराव शिदे । खुला औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, 
अंबाजोगाई जि. बीड 

८१. | सुरेश गिन्यानदेव gach | खुला नाशिक सा.बां. उप विभाग, नेवासा, 
जि.अहमदनगर 

८२. | चंद्रकांत पं. बोराडे खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, बीड, जि.बीड 

८३. | किर्ती उमेश गोसावी खुला कोकण-२ उप अभियंता, मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि. कार्यालय, मुंबई 

८४. | रोहिणी ग. पल्लेवार अ.ज. औरंगाबाद श्रीम. पल्लेवार यांच्या पदस्थापनेचे आदेश 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

८५. | अनिल रा. मलशेट्टी खुला पुणे सा.बां. उप विभाग क्र.२, पुणे, जि.पुणे 

८६. | शिवाजी बा. नरमीटवार खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, उत्तर नांदेड, 
जि.नांदेड 

८७. | दत्तात्रय भ. पठारे खुला पुणे उप अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळ, मुंबई (शिबीर 
कार्यालय, पुणे) 

८८. | प्रकाश सु. तिपुळे इ.मा.व. नाशिक सा.बां. उप विभाग, पारनेर 
जि.अहमदनगर 

८९. | सुहास वि. ढवळे अ. जा. औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, जि. प. (बांध.) 
विभाग, हिंगोली, जि.हिंगोली 

९०. | राजरत्न व. fees अ. जा. नाशिक उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजना, धुळे, जि.धुळे 

९१. | विश्वानंद का. तायडे अ.जा. नाशिक श्री. विश्वानंद तायडे यांच्या पदस्थापनेचे 
आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात 
येतील. 

९२. | भानुदास शि. गायकवाड । अ.ज. नाशिक मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र.२, जळगांव 


जि.जळगांव 


पृष्ठ २१ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) । प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूली विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 

९३. | गिरीश पां. सावंत भ.ज.-ब पुणे सा.बां. उप विभाग, उत्तर कराड, 
जि.सातारा 

९४. | उमाकांत पं. कुमावत भ.ज.-ब नाशिक सा.बां. (आदि.) उप विभाग, तळोदा 
जि.नंदूरबार 

९५. | गिरीश र. सुर्यवंशी अ. ज. नाशिक बांधकाम उप विभाग, जळगांव, 
जि.जळगांव 

९६. | किशोर मा. डोंगरे खुला नाशिक सा.बां. उप विभाग क्र.२, कोपरगांव 
जि. अहमदनगर 

९७. | उमेश श्रीकांत करांडे खुला पुणे सा.बां. उप विभाग, चंदगड, जि.कोल्हापूर 

९८. | जयंत द. कचरे इ.मा.व पुणे जि.प. (बांध) उप विभाग, खेड, जि.पुणे 

९९. | कैलास गाडेकर खुला औरंगाबाद उप अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण 
मंडळ, औरंगाबाद, जि.औरंगाबाद 

१००. | जहांगीर शा. तडवी अ. ज. नाशिक श्री. तडवी यांच्या पदस्थापनेचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

१०१. | संजय कि. मुंडे भ.ज.-ड औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, परळी, जि.बीड 

१०२. | मिलींद प्र. चिद्रावार खुला औरंगाबाद सा.बां उप विभाग, वसमत, जि.हिगोली 

१०३. | महेश बा. पाटील खुला पुणे श्री. महेश पाटील यांच्या पदस्थापनेचे 
आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात 
येतील. 

१०४. | सदाशिव के. कुलकर्णी खुला कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (वि.प्र.) 
विभाग, चेंबुर, मुंबई 

१०५. | विजयकुमार ल. देशमुख । खुला पुणे उप कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प 
विभाग, पुणे, जि.पुणे 

१०६. | नामदेव म. खेडकर भ.ज.-ड नाशिक दक्षिण सा.बां. उप विभाग, नाशिक, 
जि.नाशिक 

१०७. | उमेश मो. केकान भ.ज.-ड नाशिक जि. प. (बांध.) उप विभाग, भुसावळ, 
जि.जळगांव 

१०८. | संजय रामराव टेकाळे खुला नाशिक उप कार्यकारी अभियंता, जि.प. (बांध.) 
विभाग क्र.१, नाशिक, जि.नाशिक 

१०९. | महेश प्र. परदेशी वि.जा.-अ । पुणे जि.प. (बांध) उप विभाग, जुन्नर- आंबेगांव 
जि.पुणे 

११०. । प्रमोद वि. चौधरी खुला पुणे जि.प. (बांध.) उप विभाग, पाटण 
जि.सातारा 

१११. | बाळासाहेब सा. सायंबर खुला पुणे जि.प. (बांध) उप विभाग, मुळशी, जि.पुणे 

११२. | SH व्यंकटराव we भज-ड औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, अंबाजोगाई, जि.बीड 


पृष्ठ २१ पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) । प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूली विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 

993. | गोपाल सो. भुरेवाल इ.मा.व. औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, जाफ्राबाद, 
जि. जालना 

११४. | मोहन भा. खोसे खुला पुणे सा.बां. उप विभाग, फलटण, जि.सातारा 

११५. | शिवाजी ar. शिनगारे अ. जा. औरंगाबाद उप अभियंता, अंमलबजावणी कक्ष, नगर 
रचना विभाग, औरंगाबाद, जि.औरंगाबाद 

११६. | Gora ar. गिते भ.ज.-ड पुणे जि.प. (बांध) उप विभाग, पुरंदर हवेली 
जि.पुणे 

११७. | जालींदर लि. मळगीकर अ. जा. औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, परांडा 
जि. उस्मानाबाद 

११८. | श्रीमती अं. वा. मडावी अ. ज. कोकण-२ कृषी बांधकाम उप विभाग क्र.१३, आरे 
गोरेगांव, मुंबई 

११९. | चंद्रकांत व्यं. कलेटवाड अ. ज. औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, कळमनूरी, 
जि.हिंगोली 

१२०. | माधव गो. उघडे अ. ज. अमरावती जि.प. (बांध.) उप विभाग, कारंजा लाड, 
जि.वाशिम 

१२१. | अनिल प्र. भटकर इ.मा.व. अमरावती सा.बां. उप विभाग क्र.४, अमरावती 
जि.अमरावती 

१२२. | सादिक अहमद शेख खुला अमरावती जि.प. (बांध.) उप विभाग, अकोला, 
जि.अकोला 

923. | दिपक मु. पाटील इ.मा.व. नाशिक सा.बां. उप विभाग, भडगांव जि.जळगांव 

१२४. | लीमचंद दे. चव्हाण वि.जा.-अ । कोकण-२ मार्ग विकास उप विभाग क्र.१२, अंधेरी, 
मुंबई 

१२५. | पद्माकर व. औतकर इ.मा.व. अमरावती उप कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प उप 
विभाग, यवतमाळ जि.यवतमाळ 

१२६. | प्रकाडा दे. उमाळे इ.मा.व. अमरावती जि.प. (बांध) उप विभाग, मूतिजापूर 
जि.अकोला 

१२७. | प्रशांत ह. पळसोदकर खुला अमरावती जि.प. (बांध.) उप विभाग, मालेगांव 
जि.वाशिम 

१२८. | राजु अरुण सुलतान इ.मा.व. अमरावती जागतिक बक प्रकल्प उप विभाग, 
खामगांव, जि.बुलळडाणा 

१२९. | दिनेश ना. गडदे भ.ज. (क) । अमरावती उप अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळ, मुंबई, शिबीर 
कार्यालय, अमरावती 

१३०. | कांचन बी. वाकडे अ.जा. अमरावती उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, 
यवतमाळ, जि.यवतमाळ 

१३१. | जगदीश म. वाघ अ.जा. नाशिक जि.प. (बांध) उप विभाग, शिरपूर जि. धुळे 


पृष्ठ २१ पैकी १० 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) । प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूली विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 

932.) बीपीन र. जगताप अ. जा. नाशिक सा.बां. उप विभाग क्र.२, शिरपूर, जि.धुळे 

१३३. | आर.व्ही.पाडवी अ.ज. नाशिक सा.बां. उप विभाग, मोलगी जि.नंदूरबार 

१३४. | नरेंद्र निळकंठराव वानखडे | इ.मा.व. अमरावती सा.बां. उप विभाग, धामणगांव रेल्वे 
जि.अमरावती 

१३५. | वंदना ध. झाल्टे अ. जा. नाशिक सा.बां. उप विभाग क्र.४, कळवण, 
जि.नाशिक 

१३६. | शिवाजी ध. साबळे अ. ज. नाशिक जि.प. (बांध) उप विभाग, साक्री जि.धुळे 

१३७. | यशवंत फु. कुवर अ. ज. नाशिक सा.बां. उप विभाग, पिंपळनेर, जि.धुळे 

१३८. | बबन पा. पावरा अ. ज. नाशिक जि.प. (बांध.) उप विभाग, शहादा, 
जि.नंदूरबार 

१३९. | जेरा बानू वळवी अ. ज. नाशिक सा.बां. उप विभाग क्र.१, नंदूरबार, 
जि.नंदूरबार 

१४०. | संजय ज. पाडवी अ. ज. नाशिक सा.बां. उप विभाग क्र.१, नवापूर 
जि.नंदूरबार 

१४१. | बाळकृष्ण वि. धिदळे अ. ज. नाशिक उप कार्यकारी अभियंता, जागतिक बँक 
प्रकल्प विभाग, अहमदनगर, 
जि.अहमदनगर 

१४२. | नितीन ता. वसावे अ. ज. नाशिक सा.बां. उप विभाग क्र.२, तळोदा 
जि.नंदूरबार 

१४३. | रत्नाकर व. कासार इ.मा.व. नाशिक उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, 
मालेगांव जि. नाशिक 

१४४. | नितीन कृ. घोडके अ.जा. नाशिक सा.बां.उप विभाग क्र.२, इगतपूरी, 
जि.नाशिक 

१४५. | शैलेश वामन मुळये खुला कोकण-२ सहायक अधीक्षक अभियंता, रायगड 
सा.बां. मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई 

१४६. | संजय रा. भेंडे खुला कोकण-२ कृषी बांधकाम उप विभाग क्र.११, वरळी, 
मुंबई 

१४७. | रामराव ग. कासोरदे अ. जा. नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग 
क्र.२, गोंदिया, जि.गोंदिया 

१४८. | संजय दे. पाटील खुला औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, 
औरंगाबाद, जि.औरंगाबाद 

१४९. | गोकुळगीर a. गिरी वि.जा. (अ) | औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, 
भोकर, जि.नांदेड 


पृष्ठ २१ पैकी ११ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) । प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूली विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 

१५०. | प्रकाशा गु. ठाकरे इ.मा.व. नागपूर रा.म. उप विभाग क्र.१, नागपूर, 
जि.नागपूर 

१५१. | संजय उ.झाल्टे खुला औरंगाबाद उप अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळ, मुंबई (शिबीर 
कार्यालय, औरंगाबाद) 

942. | विजय आ.वाघ खुला नाशिक रा.म. उप विभाग, नवापूर, जि.नंदूरबार 

१५३. | संजय रा.मिसाळ इ.मा.व. नागपूर सा.बां. उप विभाग आर्वी, जि.वर्धा 

१५४. | प्रशांत मा.वानखेडे इ.मा.व. नागपूर रा.म. उप विभाग क्र.३, नागपूर, 
जि.नागपूर 

१५५. | गजानन क.मुळे खुला औरंगाबाद उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजना, लातूर, जि.लातूर 

१५६. | रमेश जयराम खांडवी अ.ज. कोकण-१ उप कार्यकारी अभियंता, जि.प. (बांध.) 
विभाग, पालघर, जि.पालघर 

१५७. | राजेश ल. राठोड वि.जा.-अ । अमरावती जि.प. (बांध) उप विभाग, बाळापूर 
जि.अकोला 

१५८. | मनोजकुमार पं.चौधरी इ.मा.व. कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, छत्रपती 
शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभाग, 
कुलाबा, मुंबई 

१५९. | सचिन हु.छाजेड खुला औरंगाबाद सा.बां. (पूल) संकल्पचित्र विभाग, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

१६०. | विजय दि. भदाणे इ.मा.व. कोकण-१ सा. बां. उप विभाग, जव्हार जि.पालघर 

१६१. | गजाननना. लांडगे भ.ज.-क = | कोकण-२ मार्ग प्रकल्प उप विभाग, अलिबाग, 
जि.रायगड 

१६२. | विजय मा.पाटील इ.मा.व. औरंगाबाद रा.म. उप विभाग, वैजापूर जि. औरंगाबाद 

१६३. | दत्तात्रय.म. BRIS खुला कोकण-१ जि.प. (बांध.) उप विभाग, तलासरी 
जि.पालघर 

१६४. | विजय प्रल्हाद बावीस्कर | अ.ज. नाशिक श्री. बावीस्कर यांच्या पदस्थापनेचे आदेशा 

(दिव्यांग) स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

१६५. | किशोर भि. चव्हाण खुला कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, 
महाड, जि.रायगड 

१६६. | मंजुषा वि. राजहंस खुला औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, जालना, 
जि.जालना 

१६७. | रमेश रं. आमले खुला नाशिक उप कार्यकारी अभियंता, जि.प. (बांध.) 

(दिव्यांग) विभाग, धुळे, जि.धुळे 


पृष्ठ २१ पैकी १२ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) । प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूली विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 

१६८.| मनोज फ. लोथे वि.मा.प्र. कोकण-१ सहायक अधीक्षक अभियंता, सा.बां. 
मंडळ, रत्नागिरी, जि.रत्नागिरी 

१६९. | रविंद्र रा.सवाई इ.मा.व. अमरावती उप कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प 
(सा.बां) विभाग, अमरावती, जि.अमरावती 

quo. | सय्यद इजाज अहमद खुला नागपूर मार्ग प्रकल्प उप विभाग, भंडारा, 
जि.भंडारा 

१७१. | शिवाजी कुं. काळे इ.मा.व. अमरावती सा.बां. उप विभाग, मंगरूळपीर, 
जि.वाशिम 

१७२. | किशोर दा.हिवरे इ.मा.व. नागपूर सा.बां. उप विभाग, सेलू, जि. वर्धा 

१७३. | शाम संभाजी कास्ते खुला पुणे सा.बां. उप विभाग क्र.३, अकलूज, 
जि.सोलापूर 

१७४. | राजेंद्र रा. मालवे अ.ज. अमरावती सा.बां. उप विभाग क्र.१, धारणी 
जि.अमरावती 

१७५. | प्रदीप रं. देशभ्रतार अ.जा. नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, रा.म. विभाग, 
गडचिरोली, जि.गडचिरोली 

१७६. | राजेंद्र तु. सोनार इ.मा.व. कोकण-२ सा.बां. उप विभाग, चेंबुर मुख्यालय- 
कुर्ला, मुंबई 

१७७. | प्रविणचंद्र ल.बागुल इ.मा.व. कोकण-२ उप अभियंता, महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्ड, 
मुंबई 

१७८. | विश्वास वि. माने अ.जा. कोकण-२ छपत्रती शिवाजी महाराज स्मारक उप 
विभाग क्र.३, कुलाबा 

१७९. | प्रशांत तु.जगताप अ.जा. कोकण-२ मुंबई रस्ते बांधकाम उप विभाग क्र.१०, 
अंधेरी, मुंबई 

१८०. | प्रशांत द. राखाडे इ.मा.व. कोकण-२ सा.बां. उप विभाग क्र.२, कर्जत 
जि.रायगड 

१८१. | नरेश दगा पवार अ.जा. कोकण-२ सा.बां.उप विभाग, उरण, जि.रायगड 

१८२.| पोपट राजाराम चव्हाण H.-F | कोकण-१ सा.बां. उप विभाग H.2, पाळघर, 
जि.पालघर 

१८३. | रणजित क. चव्हाण वि.जा. (।) | कोकण-२ जि.प. (बांध) उप विभाग, महाड 
जि.रायगड 

१८४. | किशोर सु.देशमुख खुला पुणे इमारती सर्वेक्षण उप विभाग, पुणे, जि.पुणे 

१८५. | राजश्री ग. मोहिते भ.ज.(बो पुणे उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. उत्तर 
विभाग, पुणे, जि.पुणे 

१८६. | संजय रा. कांबळे अ.जा. कोकण-२ सहायक अधीक्षक अभियंता, सा.बां. 
मंडळ, ठाणे, जि.ठाणे 


पृष्ठ २१ पैकी १३ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) । प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूली विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 
१८७. | शिवाजी स.पाटील खुला पुणे सा.बां. उप विभाग, हातकंणगले 
जि.कोल्हापूर 
१८८.| संजीव कौ.वानखेडे अ.जा. कोकण-२ सा.बां. उप विभाग क्र.१, कर्जत, 
जि.रायगड 
928.) जयदीप ओं.कदम खुला कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
(आदिवासी) विभाग, ठाणे, जि.ठाणे 
१९०. | रिया आ.सोनावणे अ.जा. कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, रा.म. विभाग, 
ठाणे, जि.ठाणे 
१९१. | अनिल ना.बैसाणे अ.जा. औरंगाबाद सा.बां. (आदि.) उप विभाग, औरंगाबाद, 
जि.औरंगाबाद 
१९२. | दामोदर मा. पाटील इ.मा.व. कोकण-२ सा.बां. उप विभाग, पेण , जि.रायगड 
१९३. | सचिन उ.टिळक खुला पुणे श्री. टिळक यांच्या पदस्थापनेचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
१९४. | रविंद्र रा.शिवदे भ.ज.(ब) कोकण-२ छपत्रती शिवाजी महाराज स्मारक उप 
विभाग क्र.४, कुलाबा, मुंबई 
१९५. | सुजित ए. नागावेकर इ.मा.व. कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, 
अलिबाग, जि.रायगड 
१९६. | संजय ना.पांपटवार खुला औरंगाबाद कार्यासन अधिकारी, दक्षता-२, दक्षता व 
(दिव्यांग) गुण नियंत्रण विभाग, नांदेड, जि.नांदेड 
१९७. | अतुल ए.छापरवाल भ.ज.(ब) कोकण-१ सा.बां. (आदिवासी) उप विभाग, जव्हार , 
जि.पालघर 
१९८.| नंदकिशोर उ.कुळवे अ.जा. औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, जाफ्राबाद, 
जि.जालना 
१९९. | दिलीप ता.हावळे खुला औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, रा.म. विभाग, 
लातूर जि.लातूर 
२००. | हेमंत पां. राठोड वि.जा.-अ | कोकण-२ ठाणे खाडी पूल उप विभाग क्र.१, वांद्रे, 
मुंबई 
२०१. | अभय उदाराम मेहर इ.मा.व. नागपूर सा.बां. उप विभाग, नागभिड, जि.चंद्रपूर 
२०२. | उमेश पु.कडू इ.मा.व. नागपूर सा.बां. उप विभाग, साकोली, जि. भंडारा 
२०३. | हेमंत.टी.गायकवाड इ.मा.व. पुणे मार्ग प्रकल्प उप विभाग, सांगली, 
जि.सांगली 
२०४. | गुरूदास तु. लटारे इ.मा.व. नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, जि.प.(बांध.) 
विभाग, गोंदिया, जि.गोंदिया 
२०५. | सुनिल रा.कुबडे इ.मा.व. नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, वि.प्र. विभाग, 
सिरोंचा, जि.गडचिरोली 


पृष्ठ २१ पैकी १४ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) । प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूली विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 
२०६. | कुसुमकर पु. भंडारकर इ.मा.व. नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, रा.म. विभाग, 
नागपूर, जि.नागपूर 
२०७. | भाऊदास र.पिपरेवार इ.मा.व. नागपूर सा.बां. उप विभाग, मोहाडी जि.भंडारा 
२०८. | प्रशांत म.धमाने वि.जा. नागपूर सा.बां. उप विभाग, हिंगणघाट, जि.वर्धा 
208. | अजय ह.वहांदे अ.जा. नागपूर सा.बां. उप विभाग क्र.१, ब्रम्हपुरी 
जि.चंद्रपूर 
२१०. | विवेकानंद ल. लांजेवार अ.जा. नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, 
आर्वी, जि.वर्धा 
२११. | विवेक चं.महाजन खुला नागपूर सा.बां. उप विभाग, देवरी, जि. गोंदिया 
२१२. | शरद सि.देसले इ.मा.व. नाशिक उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, 
शहादा, जि. नंदूरबार 
२१३. | हंसराज भि.खैरनार इ.मा.व. नाशिक कृषी बांधकाम उप विभाग क्र.२, नाशिक, 
जि.नाशिक 
२१४. | शोख अब्दल वहिद अब्दुल | अ.ज. औरंगाबाद सा.बां. (उत्तर) उप विभाग, औरंगाबाद, 
रज्जाक जि.औरंगाबाद 
२१५. | सर्जेराव बा. बांगर भज.(ड) औरंगाबाद उप अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण 
मंडळ, औरंगाबाद, जि.औरंगाबाद 
२१६. | राजेंद्र व. Wes इ.मा.व कोकण-२ सहायक गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, 
रो.ह.यो. विभाग (प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर) 
२१७. | समीर सु.आरेकर इ.मा.व कोकण-२ ठाणे खाडी पूल उप विभाग क्र.६, TH, 
नवी मुंबई 
२१८. | किरणम.पाटील इ.मा.व कोकण-२ संकल्पचित्र इमारत घटक क्र.२, मुंबई 
२१९. | महेश बा.सोनावणे अ.जा. नाशिक जि.प.(बां) उप विभाग, जळगांव, 
जि.जळगांव 
२२०. | संजय ज्ञा. कोरडे इ.मा.व कोकण-२ जि.प. (बांध) उप विभाग, मुरबाड जि.ठाणे 
२२१. | मदनबा. हिरवे इ.मा.व कोकण-२ उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजना, ठाणे, जि.ठाणे 
222. | कैलास भिकाजी गोंडे अ.ज. कोकण-२ बांद्रा सा.बां. उप विभाग क्र.२, बांद्रा, मुंबई 
२२३. | तुकाराम क. सनाळकर अ.जा. कोकण-२ सहायक अधीक्षक अभियंता, रा.म. मंडळ, 
कोकण भवन, नवी मुंबई 
२२४. | संतोषकुमार शंकर अ.ज. कोकण-२ मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
मुरुडकर मुंबई 
२२५. | महादेव लक्ष्मण माळी इ.मा.व. पुणे सा.बां. उप विभाग क्र.१, जत जि.सांगली 


पृष्ठ २१ पैकी १५ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) | प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूली विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 

२२६. | संजय पंडीत सुर्यवंशी अ.ज. कोकण-२ जि.प. (बांध.) उप विभाग, माणगांव 
जि.रायगड 

२२७. | जगदीशा र.सोनार इ.मा.व. कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग 
क्र.१, ठाणे 

22¢. | राजन वा.चव्हाण अ.जा. कोकण-१ सा.बां. उप विभाग, कुडाळ, जि.सिंधूदुर्ग 

२२९. | दिपक वि.पवार इ.मा.व. कोकण-२ उप अभियंता, महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्ड, 
मुंबई 

२३०. | सुनिल लो.देवरे खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, उत्तर जालना, 
जि.जालना 

२३१. | नरेंद्रकुमार MTS खुला कोकण-१ उप कार्यकारी अभियंता, रा.म. विभाग, 
रत्नागिरी, जि.रत्नागिरी 

२३२. | नारायण दे.वैद्य इ.मा.व. नागपूर सा.बां. उप विभाग, गोंडपिपरी, 
जि.चंद्रपूर 

२३३. | राजेंद्र मोतीरामजी भोयर ।इ.मा.व. कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत 
घटक सा.बां. विभाग, मुंबई 

२३४. | विजय वसंत TTS खुला कोकण-२ श्री. गांगुर्ड यांच्या पदस्थापनेचे आदेश 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

२३५. | विजय द.तांगडे खुला अमरावती उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजना, बुलडाणा, जि.बुळडाणा 

२३६. | भगवंतराव वि. वानखेडे इ.मा.व. नाशिक जि.प.(बां) उप विभाग, रावेर जि.जळगांव 

२३७. | किशोर देवीदास राव खुला औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग 
क्र.२, लातूर, जि.लातूर 

२३८. | शरद मा.साळुंखे खुला कोकण-१ श्री. साळुंखे यांच्या पदस्थापनेचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

२३९. | अनिलपं. मराठे खुला कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, मार्ग विकास 
विभाग क्र.४, अंधेरी, मुंबई 

२४०. | राजेंद्र ह. पाटील अ.जा. नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग 
क्र.२, गडचिरोली, जि.गडचिरोली 

२४१. | प्रमोद शां. दुधे इ.मा.व. अमरावती सा.बां. उप विभाग, दारव्हा, जि.यवतमाळ 

२४२. | सुदाम अ. महाडीक खुला कोकण-२ जि.प. (बांध) उप विभाग, कल्याण 
जि.ठाणे 

२४३. | भाऊराव के. सुखदेवे अ.जा. नागपूर सा.बां. उप विभाग क्र.३, आवी, जि.वर्धा 

२४४. | महेश कु. परदेशी अ.जा. पुणे उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, 
अकलूज, जि.सोलापूर 


पृष्ठ २१ पैकी १६ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) । प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूली विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 
२४५. | mara वि. व्यास खुला नागपूर सा.बां. उप विभाग, देवळी, जि. वर्धा 
२४६. | अच्युत ना. हातमोडे खुला औरंगाबाद उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजना, जालना, जि.जालना 
२४७. | दिपक भा. भोसले खुला पुणे मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र.३, पुणे, 
जि.पुणे 
२४८. | अविनाश बाळकृष्ण पोळ अ. जा. । पुणे उप कार्यकारी अभियंता, जि.प. (बांध.) 
(दिव्यांग) विभाग, कोल्हापूर, जि.कोल्हापूर 
२४९. | गंगाधर उ. नागरगोजे भज-ड | औरंगाबाद सा.बां उप विभाग, भोकरदन जि.जालना 
(दिव्यांग) 
२५०. | योगेश वामनराव कोलते इ.मा.व. | नाशिक सा.बां. (आदि.) उप विभाग, धुळे, जि.धुळे 
(दिव्यांग) 
249. | सीमा यशवंत गोवेकर इ.मा.व. | कोकण-१ उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, 
(दिव्यांग) सावंतवाडी, जि.सिंधूदुर्ग 
२५२. | सतीश भरत ARTS इ.मा.व. | कोकण-२ मुंबई रस्ते विकास व प्रकल्प उप विभाग 
(अल्पदृष्टी) क्र.५, बांद्रा, मुंबई 
२५३. | प्रशांत कमलाकर पाटील इ.मा.व. | कोकण-२ उप अभियंता, मुख्य अभियंता, 
(दिव्यांग) सा.बां.प्रा.वि., कार्यालय, कोकण 
२५४. | वर्षराज बाळासाहेब शिदे खुला | नाशिक उप कार्यकारी अभियंता, जि.प. उत्तर 
(दिव्यांग) (बांध.) विभाग, अहमदनगर, 
जि.अहमदनगर 
२५५. | गुलाव नारायण शेळके इ.मा.व. | अमरावती जि. प. (बांध.) उप विभाग, मेहकर 
(दिव्यांग) जि.बुलडाणा 
२५६. | दिपक दगडू चिचोले इ.मा.व. | अमरावती उप कार्यकारी अभियंता, जि.प. (बांध.) 
(दिव्यांग) विभाग, बुलडाणा, जि.बुलडाणा 


KKKKKKK KK KKK KK KK KKK KKK KKK KKK KE KKEKK KEK ERKERKKERERAERRRERKAKRKR 


पृष्ठ २१ पैकी १७ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेश क्र. पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ दि.०३.१२.२०२१ 


सोबतचे 
परिशिष्ट- “ब” 
अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
(स्थापत्य) यांचे नांव महसूली विभाग 
१. | शाशिकांत दि. सुतार | इ.मा.व. कोकण-१ सहायक पत्तन अभियंता, खाण व सर्वेक्षण 
उप विभाग, भगवती बंदर जि.रत्नागिरी 
२. | विनयता. गायधने | sara. नागपूर सा.बां. उप विभाग क्र.२, नागपूर, 
जि.नागपूर 
३. । बळवंतरा. कांबळे । अ.जा. कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (वि.प्र.) 
विभाग, आरे गोरेगांव, मुंबई 
४. । संजयर. बोडखे Sag अमरावती जि.प. (बांध.) उप विभाग, ait 
जि.अमरावती 
५. । विश्वास बुधाजी खुला कोकण-२ जि.प. (बांध.) उप विभाग, पेण जि.रायगड 
नाईक 
६. । रविद्र उत्तम पुरी भ.ज.-ब औरंगाबाद उप अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. कार्यालय, 
औरंगाबाद, जि.औरंगाबाद 
७. | केलासपा. अ.जा. कोकण-२ उप अभियंता, मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रा. 
पतिंगराव विभाग कार्यालय, मुंबई 
८. | शरद माधवराव इ.मा.व कोकण-१ सा.बां. उप विभाग, विक्रमगड, 
पाटील जि.पालघर 
९. ।गुलाबव. बडगुजर | खुला कोकण-२ विद्यापीठ अभियंता, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
qo. | देविदास का. खुला नाशिक जि.प.(बां) उप विभाग, राहता, 
धापटकर जि.अहमदनगर 
११. | माधव मा. भ.ज.ब कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प 
पंदिलवाड विभाग, महाड, जि.रायगड 
१२. | गोपाल ज्ञा. बकाळे | इ.मा.व. अमरावती उप कार्यकारी अभियंता, वि.प्र ( सा.बां.) 
विभाग, दर्यापूर, जि.अमरावती 
१३. | सुनिल विक्रम इ.मा.व. कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, जि.प. (बांध.) 
बच्छाव विभाग, ठाणे, जि.ठाणे 
१४. | संदीप शंकर खुला कोकण-१ मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र.२, चिपळूण, 
पाटकर जि.रत्नागिरी 
१५. | प्रविण बा. पवार खुला नाशिक जि.प.(बां) उप विभाग, अंमळनेर, 
(पाटील) जि.जळगांव 
१६. | उमेश प्र. पाटील इ.मा.व. कोकण-२ जि.प. (बांध.) उप विभाग, भिवंडी, 
जि.ठाणे 
१७. | राजाराम हिदूराव । खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, तुळजापूर, 
खंडागळे जि.उस्मानाबाद 


पृष्ठ २१ पैकी १८ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


अ.क्र. । कनिष्ठ अभियंता प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
(स्थापत्य) यांचे नांव महसूली विभाग 
१८. | नितीन ना. गुजरे अ.जा. कोकण-१ जि.प. (बांध.) उप विभाग, वाडा, 
जि.पालघर 
१९. | रमेश आर. गोरे इ.मा.व. कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (आदि.) 
विभाग, ठाणे, जि.ठाणे 
२०. | कुंडलिक भा. शेळके | खुला औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, 
जालना, जि.जालना 
२१. | राजेंद्र शि. part | इ.मा.व. कोकण-१ जि.प. (बांध) उप विभाग, कुडाळ, 
जि.सिंधूदूर्ग 
२२. | विजय दि. भेलांडे । SAL. अमरावती उप अभियंता, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा. 
वि. कार्यालय, अमरावती, जि.अमरावती 
२३. | प्रकाश वि. निगडे | खुला कोकण-१ रा.म. उप विभाग, चिपळूण, जि.रत्नागिरी 
२४. | सदाशिवतु. येजरे । खुला कोकण-२ सा.बां. उप विभाग क्र.३, मुरबाड, जि.ठाणे 
२५. | करीम बाबूलाल खुला औरंगाबाद उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
शोख योजना, बीड, जि.बीड 
२६. | एस. डी. मुरकुटे भ.ज. (ब) कोकण-१ उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजना, पालघर, जि.पाळघर 
२७. | श्रीकांत उत्तमराव । खुला कोकण-२ सा.बां. उप विभाग क्र.१, वरळी, मुंबई 
येवले 
२८. | विनायक वामन खुला कोकण-१ सा.बां. उपविभाग, वैभववाडी, 
जोझी जि.सिधुदूर्ग 
२९. | गणेशा ज्ञानेश्वर कर्वे | इ.मा.व. कोकण-१ सा.बां. उप विभाग क्र.१, कणकवली, 
जि.सिंधुदूर्ग 
३०. | सुरेश अ. शिदे खुला औरंगाबाद जि.प. (बांध) उप विभाग, मुदखेड, 
जि.नांदेड 
३१. | संजय कि. शिदे खुला औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, भोकर 
जि.नांदेड 
३२. | सुरेश स. पाटील खुला औरंगाबाद सा. बां. उप विभाग, परतुर, जि.जालना 
३३. | गणेश मा. बाचेवार । खुला औरंगाबाद उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजना, परभणी, जि.परभणी 
३४. | प्रशांत मा. ढोगे इ.मा.व. नागपूर सा.बां. उप विभाग, कोरची, 
जि.गडचिरोली 
३५. | विजयकुमार ई. अ.जा. कोकण-१ सहायक पत्तन अभियंता, पत्तन उप 
स्वामी विभाग, दापोली, जि.रत्नागिरी 
३६. | दयानंदमा. वाघमारे | खुला नाशिक जि.प.(बां) उप विभाग, मुक्ताईनगर 
जि.जळगांव 
३७. | राजेंद्र सो. पवार खुला औरंगाबाद जि.प. (बांध) उप विभाग, अहमदपूर 
जि.लातूर 


पृष्ठ २१ पैकी १९ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


अ.क्र. । कनिष्ठ अभियंता प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
(स्थापत्य) यांचे नांव महसूली विभाग 
३८. | संजय वि. वायचळे । इ.मा.व. कोकण-२ सा.बां. उप विभाग, सुधागड पाळी 
जि.रायगड 
३९. | अशोक प्र. जगताप । भ.ज.-ब कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. मध्य 
मुंबई विभाग, वरळी, मुंबई 
४०. | सुरेश गो. पवार वि.जा.-अ | कोकण-२ सहायक अधीक्षक अभियंता, मुंबई सा.बां. 
मंडळ, मुंबई 
४१. | रमेश ज. सांगळे भ.ज.-ड पुणे उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजना, सातारा, जि.सातारा 
४२. | विजयकुमार गो. इ.मा.व. कोकण-२ जि.प. (बांध.) उप विभाग, उल्हासनगर, 
पोतदार अंबरनाथ, जि.ठाणे 
४३. | अतुल वि. शिदे खुला कोकण-२ सा.बां. (प्रकल्प) उप विभाग क्र.३, बांद्रा, 
मुंबई 
४४. | रामराव कि. चव्हाण | विजा-अ कोकण-२ मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र.४, ठाणे, 
जि.ठाणे 
४५. | वसंत नागू गुरव इ.मा.व. पुणे उप कार्यकारी अभियंता, रा.म. विभाग, 
कोल्हापूर, जि.कोल्हापूर 
४६. | प्रविणकुमार ना. खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, वडवणी, जि.बीड 
लावंड 
vo. | महादेव ज्ञा. चव्हाण | वि.जा.-अ । कोकण-१ सहायक पत्तन अभियंता, पत्तन उप 
विभाग, सिंधुदूर्ग, जि. सिंधूदूर्ग 
४८. । रामगोपालचं. डांगे | भ.ज.-ब कोकण-२ सहायक पत्तन अभियंता, पत्तन उप 
विभाग, श्रीवर्धन, जि.रायगड 
४९. | गोविंद सा. सुर्यवंशी | भ.ज.क कोकण-२ मुंबई रस्ते विकास व प्रकल्प उप विभाग 
क्र.२, वांद्रे, मुंबई 
yo, | राजीव द. डोंगरे अ.जा. कोकण-२ सा.बां. उप विभाग क्र.१, अलिबाग 
जि.रायगड 
५१. | संजय शि. मंडगे खुला औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, उस्मानाबाद, 
जि.उस्मानाबाद 
५२. | संतोषव. रासणे वि.मा.प्र. कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, 
पनवेल, जि.रायगड 
५३. | रविद्र नि. पवार खुला औरंगाबाद विशेष प्रकल्प (दवगुनि) उप विभाग, 
लातूर, जि. लातूर 
५४. | सुधाकर गो. पवळे | इ.मा.व. औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, शिरूर अंनतपाळ, 
जि.लातूर 
५५. | ओमप्रकाड आ. खुला कोकण-२ मलबार हिल (सा.बां) उप विभाग, मुंबई 
पाटील 
५६. | प्रमोद विठ्ठल भारती | भ.ज.-ब कोकण-१ सा.बां. उप विभाग, लांजा, जि.रत्नागिरी 


पृष्ठ २१ पैकी २० 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२ 


अ.क्र. । कनिष्ठ अभियंता प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 

(स्थापत्य) यांचे नांव महसूली विभाग 

५७. | विशाल आ. इ.मा.व. कोकण-१ सा.बां. उप विभाग, मोखाडा, जि.पालघर 
अहिरराव 

५८. | जनक हरीदास अ.जा. कोकण-१ सा.बां. उप विभाग क्र.१, रत्नागिरी, 
धोत्रेकर जि.रत्नागिरी 

५९. | राजेंद्र Ara खुला औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, लोहा, 
बिराजदार (दिव्यांग) जि.नांदेड 

go. | शिवाजी बाबुराव खुला पुणे सा.बां. उप विभाग, राधानगरी, 
इंगवले (दिव्यांग) जि.कोल्हापूर 


KKKKKKKKKKKKKKKKEKKEKEKKERRERKERE 


पृष्ठ 29 पैकी २१ 


